को.प.बंधारा कोल्हार, ता.राहता, जि.अहमदनगर या 
प्रकल्पास रु.१९.०२ कोटी इतक्या किंमतीस तृतीय 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(प्र.क्र.३८६/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३/०२/२०२४ 

पहावे :- 

१) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
जा.क्र.गोमपाविम/तां-५/धा-१९(२०२२)/९७९८, दि.११/११/२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


को.प.बंधारा कोल्हार, ता.राहता, जि.अहमदनगर हा बंधारा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळातील सर्वसाधारण क्षेत्रात (उर्वरित महाराष्ट्र) येत असून अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहता तालूक्यातील 
कोल्हार गावा जवळ प्रवरा नदीवर बांधण्यात आला आहे. या बंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात उजव्या बाजुस नदी तिरावर 
कोल्हार खुर्द व डाव्या बाजुस कोल्हार बुद्रुक हि गावे येत आहेत. बंधाऱ्याची एकूण साठवण क्षमता १.६३२ दलघमी 
आहे. या प्रकल्पामुळे ५९८ हेक्‍टर क्षेत्र सिचनाखाली येणार आहे. 


सदर योजनेस शासन निर्णय क्र.१७९६/२१९६/२/९७/खारभुमी मंत्रालय, मुंबई दि.०९/०७/१९९९ अन्वये 
रु.४.२९ कोटी इतक्या किंमतीस दरसूची वर्ष १९९५-९६ नुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
होती. तसेच शासन निर्णय क्र.संकिर्ण/२००४/९३९/(२३५/२००४)/खारभुमी मंत्रालय, मुंबई दि.०७/०४/२००५ अन्वये 
रु.६.३९ कोटी इतक्या किंमतीस दरसूची वर्ष २००३-०४ नुसार प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली होती. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण/कोपब २००९/(२२९/२००९) मंत्रालय, मुंबई दि.१९/०३/२०१० अन्वये 
रु.१०.९४ कोटी इतक्या रकमेस दरसूची वर्ष २००८-०९ नुसार द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली होती. 


या प्रकल्पाचे सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत रु.१९.०२ कोटी इतक्या किंमतीस तृतीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मुल्या्पण अहवालास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या दि.२०/१०/२०२२ रोजी 
झालेल्या १७६ व्या बैठकीत मान्यतेच्या निर्णयार्थ शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार दरसूची सन २०२२- 
२३ वर आधारित एकूण रु.१९.०२ कोटी इतक्या किंमतीचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०५/०९/२०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यतेच्या विचारार्थ सादर केला होता. 


प्रकल्पाच्या किंमतीत झालेली वाढ ही जादा दराची निविदा स्वीकारल्याने, दर वाढल्यामुळे भाववाढ, 
सर्वेक्षण, अन्वेषण, अपुऱ्या व नवीन तरतुदीमुळे, इतर व अनुषंगिक खर्च इ.मुळे वाढ झालेली आहे. सदर प्रकल्प 
लाभव्यय गुणोत्तर व आर्थिक परतावा दर या प्रकल्प मापदंडात बसतो, तथापि पाणीसाठा प्रति सघमी किंमत या 
मापदंडात बसत नाही. सदर प्रकल्प पाणीसाठा प्रति सघमी किंमत मापदंड पूर्ण करत नसला तरी या प्रकल्पाचे 
दरसूची २०२२-२३ वर आधारित रु.१९.०२ कोटी इतक्या किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०५/०९/२०२३ रोजीचे बैठकीत घेतला आहे. सदर मान्यतेनुसार तृतीय 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


को.प.बंधारा कोल्हार, ता.राहता, जि.अहमदनगर, या प्रकल्पास दरसूची २०२२-२३ वर आधारित 
रु.१९.०२ कोटी (एकोणावीस कोटी, दोन लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.१७.२९ कोटी व 
अनुषंगीक खर्च १.७३ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(प्र.क्र.३८६/२०२२)/लपा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला 


आहे. 


१) छुधारित प्रञ्मासकीय AIPA THETA काय पुर्ण करण्याची दक्षता यहायंडळाने घ्यावी. 
2 योजनेची sagan करताना प्रवळित झासन निर्ण,ु नियम 0/८ acd, वित्तीय मर्यादा विहीत निकिवा 


कार्यपध्दती ALR, आवडयकतेजुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक AAT UAT प्रकल्पाच्या व कायाच्या STITT 
दिलेल्या reared व ATH पुर्तता करणे याची CARA ANTE महायंडळाची राहील: 


3) सदर छुधारित wae मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक गळी निविदा विषयक क्षेत्रीय निर्णय किंग 


अनियवितता यास मान्यता गृहीत धरती जाणार नाही. AM प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित आयन 
PITTI करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


S) संदरश्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही वेळीच पूर्ण कराकी. 


2. 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य HUNT "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली wa, 


८०-सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका " या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ड़ 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२९/२०२२/कार्यासन १४३४, दिनांक २१/०६/२०२२ अन्वये व 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/२०२३/ कार्यासन व्यय-१२ दिनांक ०६/०७/२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार तसेच, दिनांक ०५/०९/२०२३ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार (वित्त 
विभाग पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-२, दिनांक ५, ऑक्टोबर, २०२३) सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 


मान्यता नोंदवहीत २७५ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


षु . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२३१६०२१२५४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRAVIN SHIVAJI oh ev rT HR SOUS DEAE, 


postalC 2, st=Maharashti 


ber=ASCAFEFCF97B7EE5594048 1081 AE6CC80B07 1 0E3FC3826245F60E43248 
SHIVAJI K( 


KOLHE Ships यया 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


ane ७ & 


मा.उपमुख्यमंत्री, ( वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(प्र.क्र.३८६/२०२२)/लपा 


१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजीनगर. 
१६. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१७. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१८.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

20, उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

२२. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२४. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(प्र.क्र.३८६/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-अ 
को.प.बंधारा कोल्हार, ता.राहता, जि.अहमदनगर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/(प्र.क्र.३८६/२०२२)/लपा दिनांक: २३/०२/२०२४ चे परिशिष्ट 


१) उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
(किंमत रू. लक्ष) 
अ. तपशील द्वितीय सु.प्र.मा.नुसार । प्रस्तावित तृतीय सु.प्र.मा. 
क्र किंमत रू.लक्ष नुसार किंमत रू. लक्ष 
(दरसूची सन २००८-०९) | (दरसूची सन २०२२-२३) 
| 9 | अ-प्राथमिक २.८८ २.८८ 
२ | ब-भूसंपादन ०.६५ ०.६५ 
३ | क-बांधकाम ९७३.१४ १६७८.५२ 
४ | के-इमारती ५.०० १८.६७ 
५ | ओ-संकिर्ण ७.७० २०.५१ 
६ | पी-देखभाल व दुरूस्ती २.५३ ४.५७ 
आर- दळणवळण ३.०८ 3.0¢ 
अनुषंगिक खर्च ९९.४३ १७२.८२ 
एकूण १०९४.४२ १९०१.७१ 
PRAVIN SHIVAJI] जा णा 
KOLHE a 7 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


